प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या 
कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व 
दुरुस्तीच्या वित्तीय मान्यतेत बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक १६ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा: 


शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक : निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


दिनांक, ०६ नोव्हेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई या कार्यालयाच्या इमारतीचे नुतनीकरण व दुरुस्तीसाठी 


सदर कामाच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे एकुण रु. १,६२,९२,६७७/- (रु. एक कोटी बासष्ट लाख ब्यान्नव 


हजार सहाशे सत्त्याहत्तर फक्त) इतक्या रकमेची कामे करण्यास शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी 


दिलेली आहे. तथापि, याप्रकारचा खर्च ज्या लेखाशीर्षातून करण्यात येतो, त्याच लेखाशीर्षातून (४२०२ 


६२२८) खुद्द विभागाच्या नुतनीकरणाचा खर्च भागविण्यात येत आहे. त्यामूळे, सदर लेखाशीर्षाखाली रु. 


१,४८,०२,५८८/- इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. त्यानुषंगाने दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन 


निर्णयात वित्तीय मान्यतेच्या अनुषंगाने बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण , मुंबई या कार्यालयाच्या इमारतीचे नूतनीकरण व दुरुस्तीसाठी 


सदर कामांच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे एकुण खर्च, रु. १,६२,९२,६७७/- पैकी रु. १,४८,००,०००/- (रु. 


एक कोटी आठ्ठेचाळीस लाख फक्त) इतक्या रकमेची कामे करण्यास शासन वित्तीय मंजूरी देत आहे. 


दिनांक ६ नोव्हेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयाव्दारे प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता 


कायम ठेवण्यात येत असून संदर्भाधीन शासन निर्णयातील उर्वरीत अटी व शर्ती कायम आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०१८/प्र.क्र.१२४/प्रशिक्षण 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२१६१२२०५१७३२१ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Shank Pawa 


Rajendra वरत 
याया 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री वित्त विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा) १/२ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे. 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 
१०) कार्यकारी अभियंता समग्र शिक्षा अभियान जिल्हा परिषद, पुणे 

११) कक्ष अधिकारी, (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) कार्यकारी अभियंता,इलाखा शहर विभाग,मुंबई 

93) निवड नस्ती, प्रशिक्षण. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


